RNINo. MAHBIL / 2012/ 44835 
www .dgps .maharashtra .gov.in 


ANTAR 
MOON 


PriyS 


CASS 


RISH 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - १९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे ७ - १३, २०२० / वैशाख १७ - २३, शके १९४२ 


[ पृष्ठे ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 
सदस्य- सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून 

नगर विकास विभाग 
सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये 

सूचना 
क्रमांक नावि / प्र. छा . स ./ प्रा . यो . नाशिक / कलम २० ( ३)/मौजे चांदशी व जलालपूर , तालुका नाशिक/ ६९ . ० मीटर प्रा . यो . रस्ता/ ३८३ / 
२०२०. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ (यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) मधील 
तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक २१ 
जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार 
मौजे चांदशी व जलालपूर , तालुका व जिल्हा नाशिक यांचे सिमेवरील ६९ मीटर रुंद ( ४५ मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर) 
प्रादेशिक योजना रस्त्याची रुंदी मुख्य अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम , प्रादेशिक विभाग , नाशिक यांचे दिनांक ५ मार्च २०२० चे पत्र क्रमांक 
८८५/ २०२० नुसार ३० मीटर प्रस्तावित करणेबाबत ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५/ प्र . क्र . 
४९/ १५/ नवि- १३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय " 
असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट - कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त चांदशी व जलालपूर सिमेवरील ६९.० मीटर 
रुंदीचा रस्ता, खालील अटींच्या अधीन राहून ३० .० मीटर रुंद करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे 
आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “ प्रस्ताव छाननी समितीचे ” मत 
झाले आहे . 
अटी : 
(१) शासन निर्णय, दिनांक ४ जानेवारी २०१६ मध्ये नमूद तरतुदीनुसार संपूर्ण क्षेत्रासाठी अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील. 

तथापि , सदरची अधिमूल्य रक्कम तसेच प्रक्रिया शुल्क हे संबंधित जमीन मालकांकडून कलम २० ( ४) ची अधिसूचना निर्गमित 
करणेपूर्वी वसूल करणे आवश्यक राहील . 


वि (एच) २४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे७ - १३, २०२० / वैशाख १७ - २३, शके १९४२ 


( २) सदर रस्ता आखणीतून मुक्त होणारे क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट होईल . 
(३) विषयाधीन जागेचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 
( ४ ) Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना 

सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्या . 
( ५) भूजल खात्याने प्रस्तावित केलेल्या विहिरीसह अन्य पर्यायाद्वारे शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक 


आहे . 


प 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट - कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५/ प्र . क्र . ४९ / १५/ 
नवि - १३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० ( २), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान 
केलेले आहेत ; 

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम ( ३) अन्वये सहसंचालक , 
नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता 
उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत . 

हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, दुसरा मजला, जिल्हा कृषी औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड , नाशिक , 
एन . डी . सी . सी . बँकेच्याशेजारी, द्वारका चौक , नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / 
हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना 
“ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. “ अधिकारी ” यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे 
सादर करावा . 


प्रस्तुत सूचना www. dtp . maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


प्रतिभा भदाणे , 

सदस्य - सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक, नगररचना, 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , २३ मार्च २०१९ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notice 
No. NKDN /P . S . C ./R . P . Nashik /Section 20 ( 3)/Mouje Chandshiand Jalalpur, taluka Nashik /69. 0 metres 
R . P . Road/ 383 /2020 . - Whereas, the Governmenthas sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik 
district on dated 21st June 2013 (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan ” ) under the provisions 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act " ) and 
has come into force with effect from 16th September 2013 and as per the said Regional Plan , the width of 
69 (45 + 12 + 12 ) metres Regional Plan Road along the shiv of Mouze Chandshi and Jalalpur, taluka and 
district Nashik is proposed to be 30 metres wide Road as per letter No. 885 / 2020 , dated 5th March 2020 
of Chief Engineer, Public Works Regional Department, Nashik ; 

and whereas , the Government vide Resolution No . TPS - 1815 /CR - 49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and 4th January 2016 (hereinafter referred to as “ the said Government Resolution " ) has issued the 
directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act, for making changes in the use of land in the areas ofSanctioned Regional Plans, and for that 
purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे७ - १३, २०२० / वैशाख १७ - २३, शके १९४२ 


and whereas, the “ Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said GovernmentResolution , 
is of the opinion that the said 69.0 metres wide Regional Plan Road along the shiv ofMouje Chandshi and 
Jalalpur proposed to be 30 .0 metres wide and accordingly , it is necessary to modify the said Regional Plan 
(hereinafter referred to as " the said Modification ” ) in accordance with the provisions of sub -section (2 ) of 
Section 20 of the said Act, subject to the following conditions. 


Conditions : 


( 1) 


It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 
dated 4th January 2016 . The premium and Scrutiny fee shall be collected from the concerned 


(3) Applicant /Developer shallmake necessary self - contained arrangements to provide Water 

Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the 
said land and after development of the said land athis own cost. 


(4 ) It shallbe necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and 

Solar Energy while developing the said land . 


(5 ) 


It is binding on the land developer to make available the pure water. 


and whereas, as per the provision of sub -section ( 1) of Section 151 of the said Act,Government vide 
Notification No . TPS - 1815 /CR - 49 / 15 /UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 
20 ( 2 ), 20 ( 3) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning . 


Now , therefore , in exercise of the powers delegated by theGovernmentin this regard , as per Section 
20 (3 ) of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik by this Notice declares 
intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said Modification 
invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this 
Notice in the Maharashtra GovernmentGazette . 


The suggestions / objections shallbe addressed to the Assistant Director of Town Planning, Nashik 
Branch , 2nd Floor, Zilla KrushiAudyogik Sahakari Sangh Ltd ., Nashik , near NDCC Bank, Dwarka Chowk , 
Nashik . The plan showing the proposed said Modification is kept open for inspection to the public during 
office hours in their Office . Regarding the proposed said Modification , Assistant Director of Town Planning , 
Nashik Branch , Nashik is appointed as the " Officer " to hear the suggestions / objections received within 


the Member - Secretary . 


This Notice is also available on website www .dtp .maharashtra . gov.in 


PRATIBHA BHADANE, 

Member - Secretary, 
Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning, 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 23rd March 2020 . 


OC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे७ - १३, २०२० / वैशाख १७ - २३, शके १९४२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४/ सन २०१९ . - श्री . ए. बी . भिल्लारे , 
जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यांची दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ रोजीची एक दिवसाची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. । 


श्री. आर. एम . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . आर. नातु , जिल्हा 
न्यायाधीश- १० व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . आर. एम . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ८ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर, १३ डिसेंबर २०१९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. बी . भिल्लारे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत । 
जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 

श्री. ए. बी . भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम . व्ही . देशपांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात आलेला होता . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / २२ / सन २०१९ .- श्री . एस . एम . बेलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांची 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१९ ते दिनांक १७ डिसेंबर २०१९ रोजीची 
एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक १४ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकअदालतीनंतर 
ते दिनांक १८ डिसेंबर २०१२ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . ए. बी . भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 


__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एम. बेलकर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


अहमदनगर , ११ डिसेंबर २०१९ . 


आदेश 

श्री . एस . एम . बेलकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०/ सन २०१९ .- श्री . आर. एम . कुलकर्णी, 

न्यायाधीश , नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
जिल्हा न्यायाधीश- ८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 

अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. एम. तापकीरे, जिल्हा न्यायाधीश - २ 
यांची दिनांक १६ डिसेंबर २०१९ ते दिनांक १९ डिसेंबर २०१९ 

व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात __ श्री . एस . एम. बेलकर, जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १३ डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन __ न्यायाधीश, नेवासा वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
वेळेनंतर ते दिनांक २० डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. नेवासा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. एम. कुलकर्णी यांना जिल्हा 

श्रीकांत ल. आणेकर , 
न्यायाधीश- ८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

अहमदनगर . 
जिल्हा न्यायाधीश- ८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 

__ अहमदनगर, १३ डिसेंबर २०१९ . 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे७ - १३, २०२० / वैशाख १७ - २३, शके १९४२ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


२० डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा/ ९९७०/ २०१९ . - प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी. एस. चांदगुडे यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . जे . पी . झपाटे, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, नाशिक यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ 
मधील नियम ६२ ( १) मधील तरतुदी अन्वये दिनांक ६ डिसेंबर २०१९ 
ते ७ डिसेंबर २०१९ अशी एकूण २ दिवसांची अनर्जित रजा मुख्यालय 
सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . जे. पी . झपाटे , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, नाशिक यांचे न्यायालयाचा दिनांक ६ डिसेंबर २०१९ ते 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ पावेतोचा कार्यभार श्रीमती एस . एस. नायर , 
जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचेकडेस 
ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . पी . एस. चांदगुडे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती ए. के. मांडवगडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


__ श्री . पी. एस . चांदगुडे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


श्री. जे. पी. झपाटे, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, नाशिक यांचे रजेखाती भविष्यात जमा होणाऱ्या अर्धवेतनी 
रजेमधून २ दिवस रजा अशी एकूण ४ दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची 
टाकणेत यावी. 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , १६ डिसेंबर २०१९ . 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . जे. पी. झपाटे, जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे दिनांक ६ 
डिसेंबर २०१९ व दिनांक ७ डिसेंबर २०१९ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

व्ही . एस. कुलकर्णी, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

नाशिक. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २९ / सन २०१९ . - श्रीमती व्ही . पी . पाटील , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
७ डिसेंबर २०१९ ते दिनांक ११ डिसेंबर २०१९ रोजीची एकूण 
५ दिवसांची मंजूर करण्यात आलेल्या अर्जित रजेपैकी दिनांक 
११ डिसेंबर २०१९ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे 
रद्द करण्यात येत आहे . 


नाशिक , ७ डिसेंबर २०१९ . 


अहमदनगर , ११ डिसेंबर २०१९ . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २५/ सन २०१९ .- श्री . पी . एस . चांदगुडे , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांची दिनांक १७ डिसेंबर 
२०१९ ते दिनांक १९ डिसेंबर २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
१६ डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७२ / सन २०१९. - श्री . बी . जी . पवार, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांची दिनांक 
७ डिसेंबर २०१९ व दिनांक ८ डिसेंबर २०१९ रोजीची एकूण 
२ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे७ - १३, २०२० / वैशाख १७ - २३ , शके १९४२ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . जी . पवार यांना ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते. 


Charge during the absence of Smt. G . S . Bora , 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judgicial 
Magistrate , First Class , Dindori is kept with Smt. 
S . P . Kulkarni, Civil Judge, Junior Division and 
Judgicial Magistrate, First Class , Dindori. 

NARAYAN G. GIMEKAR, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik. 


श्री . बी . जी . पवार , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . के . टोनपे, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 


Nashik , 19th November 2019 . 


श्री . बी . जी . पवार , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अशोककुमार भगवानराव भिल्लारे , 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश- १ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 


No . EST/7965 / 2019 . - Earned Leave for two ( 2 ) 
days from 7th November 2019 to 8th November 
2019 prefixing holidays falling on 9th November 
2019 and 10th November 2019 with permission 
to leave headquarters with effect from 6th 
November 2019 after office hours to 11th Novmber 
2019 before office hours is hereby granted as an 
exceptional case for Smt . S . N. Bhalerao , Ad - hoc 
District Judge - 2 and Assistant Sessions Judge , 
Nashik. 


अहमदनगर . 


अहमदनगर, ११ डिसेंबर २०१९ . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 


No . EST/7968/ 2019 . - Earned Leave for three 
( 3 ) days from 16th November 2019 to 18th 
November 2019 with permission to leave 
headquarters with effect from 15th November 2019 
after office hours to 19th November 2019 before 
office hours is hereby granted to Smt. G . S . Bora , 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judgicial 
Magistrate , First Class, Dindori. 


Certified that Smt. S . N . Bhalerao would have 
continued to officiate in the post of Ad-hoc District 
Judge - 2 and Assistant Sessions Judge, Nashik if 
she had not proceeded on leave for the period 
from 7th November 2019 to 8th November 2019 
(Note 2 below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules , 1981) . 

Charge during the absence of Smt. S . N . 
Bhalerao , Ad-hoc District Judge - 2 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik is kept with Shri. S . P . 
Naik - Nimbalkar, Ad - hoc District Judge- 3 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 

RAVINDRA M. JOSHI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik. 


Certified that Smt. G . S . Bora would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil 
Judge , Junior Division and JudgicialMagistrate , 
First Class , Dindori if she had not proceeded on 
leave for the period from 16th November 2019 to 
18th November 2019 (Note 2 below Rule 39 (2 ) 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981). 


Nashik , 18th November 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे७ - १३, २०२० / वैशाख १७ - २३ , शके १९४२ 


Order 


No. EST/8489 /2019 .- Earned Leave for one ( 1) 
days from 7th December 2019 prefixing Sunday 
falling on 8th December 2019 with permission to 
leave headquarters with effect from 6th December 
2019 after office hours to 9th December 2019 
before office hours is hereby granted as a 
exceptional case to Shri. S . V . Jadhav, Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Certified that Shri. S . V . Jadhav would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil 
Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik if he had not proceeded on leave 
for the period from 7th December 2019 (Note 2 
below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services (Pay ) 
Rules, 1981) . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No. EST/8531/2019 . – The District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
pass the following Order. 

Commuted Leave for three ( 3 ) days from 2nd 
December 2019 to 4th December 2019 prefixing 
Sunday falling on 1st December 2019 is hereby 
granted as an ex post facto sanction to Shri. 
N . A . Ingley, Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Chandwad . 

Certified that Shri. N . A . Ingley would have 
continued to officiate in the post of Civil Judge , 
Junior Division and JudicialMagistrate , First Class , 
Chandwad if he had not proceeded on leave for 
the period from 2nd December 2019 to 4th 
December 2019 (Note 2 below Rule 39 (2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981) . 

Charge during the absence of Shri. N . A . Ingley , 
Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class, Chandwad ramained with Shri . S . B . 
Walke, Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Chandwad . 

V. S. KULKARNI, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 
Nashik , 9th December 2019 . 


Charge during the absence of Shri . S . V. Jadhav, 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , Nashik is kept with Smt. 
S . U . Deshmukh , 3rd Joint Civil Judge, Senior 
Division and Additional Chief JudicialMagistrate , 
Nashik 


Nashik , 6th December 2019 . 


Order 


No. EST/8408 /2019 . – The District Judge- 1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No . 


Name and Designation 


Period 


Smt. G . K . R . Tandon , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 9th December 
2019 to 11th December 2019 prefixing Sunday 
falling on 8th December 2019 with permission to 
leave headquarter with effect from 7th December 
2019 after office hours to 12th December 2019 
before office hours. 
Earned Leave for three ( 3 ) days from 5th December 
2019 to 7th December 2019 suffixing Sunday falling 
on 8th December 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 4th December 2019 
after office hours to 9th December 2019 before 
office hours . 


Shri. V . A . Avhad , 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Satana . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे७- १३ , २०२० / वैशाख १७ - २३, शके १९४२ 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period. 


(II ) 


Name and Designation 


ä2- 


Judicial Officers with whom charge is kept during 

the leave period in addition to their own duties 


2 


- 


Smt. G . K . R . Tandon , 
6th JointCivil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 


Smt. P . S . Apte , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Nashik . 


Shri. V . A . Avhad , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, 
Satana . 


Smt. S . S . Parkhi, 
Civil Judge, Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Kalwan . 


V . S . KULKARNI, 
I/C . PrincipalDistrict and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 5th December 2019 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


